मा.श्री.रविंद्र वायकर, प्रमुख समन्वयक (al दर्जी, 
मा.मुख्यमंत्री कार्यालय यांच्या कार्यालयास जागा उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.शाकाजा-१११९/प्र.क्र.६२/२०१९/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १२ फेब्रुवारी, २०२० 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय क्र.शाकाजा-१११९/प्र.क्र.ई६२/२०१९/२२, दिनांक ७.२.२०२०. 
२) शासन निर्णय क्र.एमआयएन-१२२०/प्र.क्र.१ (भाग-३)/२१, दिनांक ११.२.२०२०. 

प्रस्तावना:- 

मा.मुख्यमंत्री यांना मंत्रालयात भेटण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांची निवेदने /तक्रारी / गाऱ्हाणे समजावून घेवून 
मार्गी लावण्याकरिता तसेच जिल्हा व विभागीय स्तरावर सुरु करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री सचिवालय यांचे समन्वय 
करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयात दिनांक ११.२.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये मा.श्री.रविंद्र वायकर, विधान सभा सदस्य 
यांची प्रमुख समन्वयक म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली असून त्यांना मंत्री पदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यांच्या 
कार्यालयासाठी नवीन प्रशासन भवन इमारतीमधील जागा उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या 
अनुषंगाने आता शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उद्योग संचालनालयाच्या ताब्यातील नवीन प्रशासन भवन 
इमारतीतील तिसरा मजला, पश्चिम बाजू येथील २००० चौ.फूट जागा सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन - २२ यांच्या 
ताब्यात घेण्यात आलेली आहे. सदर २००० चौ.फूट जागेपैकी १२०० चौ.फूट जागा मा.श्री.रविंद्र वायकर, प्रमुख समन्वयक 
(मंत्री दर्जा), मुख्यमंत्री कार्यालय यांच्या कार्यालयासाठी वाटप करण्यात येत आहे. उर्वरित ८०० चौ.फूट जागेचा ताबा 
सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन - २२ यांचेकडे राहिल. 


२. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी २००० चौ.फूट जागेपैकी १२०० 
चौ.फूट जागेचा तात्काळ ताबा घेवून तो संबंधितांना द्यावा व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


३. मा.श्री.रविंद्र वायकर, प्रमुख समन्वयक (मंत्री दर्जा), मुख्यमंत्री कार्यालय यांना वाटप केलेल्या १२०० चौ.फूट 
जागेत त्यांचेसाठी दालन व कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची बैठक व्यवस्था सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत 
करण्यात यावी. सदर दालन व कार्यालय तयार करण्यासाठी येणारा खर्च सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात 
यावा. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२००२१२१४४३२३७९०७ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Pradnya Prakash 


Sawant 


\da4e72f3f6f06dfd6b 1 eaa220fc9de68t36473, 
190d35e061 bOd62cdb5d131b68c7c1d3d9cafffo 


(प्र.प्र.सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. सर्व सन्माननीय विधानसभा / परिषद व संसद सदस्य, 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-१११९/प्र.क्र.६२/२०१९/२२ 


२. मा.सभापतींचे सचिव / मा.अध्यक्षांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३. विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 

४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सर्व मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.श्री.रविंद्र वायकर, प्रमुख समन्वयक (मंत्री दर्जा), मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

८. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्राळय, मुंबई. 

१०. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सह सचिव (का.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई-१. 
१३. उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मुंबई. 
१४. शाखा अभियंता (सा.बां) बंगलो, नवीन प्रशासन भवन, तळमजला, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


